RNI No. MAHBIL / 2012147985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९, अंक - १ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महापालिका सचिव यांजकडून 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 


महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१२ चे नियम क्रमांक ६ अन्वये 


६ 


प्रकटन 


६ 


क्रमांक मनपा/ नसवि-२/ २५९ / २०१९ -२०.-- महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम, २०१२ चे नियम 
क्रमांक ६ अन्वये प्राप्त आलेल्या अधिकारानुसार व मा . महासभा ठराव क्रमांक १२०, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ अन्वये करणेत आलेल्या नियुक्त्यानुसार 
मी , सी . एम . आडके , महापालिका सचिव , सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , सांगली 
जिल्ह्यातील सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या महासभेमध्ये नामनिर्देशित उमेदवार 
म्हणून खालीलप्रमाणेनियुक्ती करणेत आली आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नामनिर्देशित सदस्याचेनाव 


पत्ता 


पक्ष 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


मा . घोडके सागर रामचंद्र 


नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी 


सि.स.नं. ३५ ९ / २ , खणभाग , 
म्हसोबा गल्ली, सांगली. 


सी . एम . आडके , 

महापालिका सचिव , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका, सांगली. 


सांगली, ३१ डिसेंबर २०१९ . 


( १ ) 


एच-६२८ , भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) – १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


